इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय (खुद्द) च्या कार्यालयीन वापराकरीता 
जागा भाड्याने घेण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आस्थाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०६/आस्थापना-१, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : १८ एप्रिळ, २०२२ 
प्रस्तावना:- 

शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकानि २०१७/प्र.क्र.३३/१८(र.व HT), 

दिनांक ०९.०३.२०१७ अन्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे विभाजन करुन इतर मागास 
बहुजन कल्याण या विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर नवनिर्मित विभागाच्या कार्यालयीन 
वापराकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेली जागा अपूरी असल्याने विभागाचे कामकाज करण्यास 
उद्भवणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून मंत्रालय परिसरात विभागाच्या कार्यालयीन वापराकरीता जागा 
भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (खुद्द) च्या कार्यालयीन वापराकरीता सुमारे ३२२० चौ.फुट 
इतकी जागा अपुरी पडत असून, मंत्राळयामध्ये या विभागासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याचे सामान्य 
प्रशासन विभागाने अभिप्राय SS आहेत. त्यानुसार वित्त विभागाने विभागास कार्यालयीन वापराकरीता 
जागा भाड्याने घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. 
२. त्यानुसार मंत्रालय परिसरातील मोतीमहल इमारतीतील रुम नं.५, दुसरा मजला, १९५ जे. टाटा 
मार्ग, चर्चगेट, मुंबई येथील २००० चौ.फुट इतकी जागा प्रति चौरस फुट रु.१९० या दराने प्रथम ३ 
वर्षांकरीता व त्यानंतर पुढील दोन वर्षांकरीता १० टक्के वाढ या दराने, तसेच ६ महिन्यांच्या भाड्याइतक्या 
अनामत रकमेसह फर्निचरसहीत जागा उपलब्ध असल्याचे दिसून आलेले आहे. मंत्रालय परिसरातील 
अन्य उपलब्ध जागांचे निरिक्षण केळे असता मोतीमहळ इमारतीतील दुसर्‍या मजल्यावरील सदर जागा 
सुयोग्य असल्याने सदर जागा भाड्याने घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. 
३. मोतीमहल इमारतीतील दुसर्‍या मजल्यावरील २००० चौ.फुट जागा प्रथम ३ वर्षांकरीता दरमहा 
रु.१९० प्र.चौ.फुट व त्यावरील अनुज्ञेय कर या दराने तसेच ३ वर्षांच्या कालावधीनंतर त्यामध्ये १० टक्के 
वाढ याप्रमाणे तसेच, अनामत रक्कम म्हणून ६ महिन्यांच्या भाड्याइतकी (कर वगळून) रु.२२,८०,०००/- 
इतकी रक्‍कम अदा करण्यास तसेच सदर जागेमध्ये वापरण्यात येणारे पाणी व वीज यासाठी येणारा खर्च 
भागविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेडजी-२, २२५१-सचिवालय सामाजिक सेवा, ०९०-सचिवालय, 
(00) (०२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
(22499324), १४-भाडेपट्टी व कर या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०१९/प्र.क्र.१०६/आस्थापना-१ 


५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक मधील 
अनुक्रमांक १०, नियम क्रमांक ११५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९७०/व्यय-१४, 
दि.०१.११.२०२१ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१८१३१६२८४६३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Siddharth A Zalte - 


(सिद्धार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य 
२. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
७. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (Sela अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.सर्व सह /उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३.कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५.निवडनस्ती (आस्थापना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


